न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, बीड यांना आहरण 
व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कौटुन्या-११२०/प्र.क्र.८२/का.-९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २२ऑक्टोबर, २०२०. 


वाचा :- 

१. शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्र.कौटुंन्या-१११६/३७६/प्र.क्र.८६/का-९, दि.१३.१०.२०१६. 

२. विधि व न्याय विभाग, अधिसूचना H.FMC १११६/७.३.८६/)-॥५, दि.२८.९.२०२०. 

३. प्रबंधक(निरी.१), मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र H.B(W) &-६८०४/१९९२/१०२१, 
दि.१९.१०.२०२०. 


प्रस्तावना :- 


कौटुंबिक न्यायालय अधिनियम, १९८४ च्या कलम ३ अन्वये मा. उच्च न्यायाळयाच्या सहमतीने 


शहरी/नागरी प्रदेशाकरिता कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार संदर्भीय 


क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये बीड नगरपालिकेच्या हद्दीतील क्षेत्रासाठी कौटुंबिक न्यायालय स्थापन 


करण्यात आले. संदर्भ क्र. २ येथील शासन अधिसूचनेनुसार सदर न्यायालय दि.०२.१०.२०२० 


रोजीपासून कार्यान्वित झाले असून सदर न्यायालयातील न्यायाधीश यांना आहरण व संवितरण अधिकार 


प्रदान करणेबाबत संदर्भ क्र. ३ येथील प्रस्तावान्वये मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी विनंती केली आहे. 


त्यानुसार न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, बीड यांना आहरण व संवितरण अधिकार प्रदान करण्याची 


बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


कौटुंबिक न्यायालय, बीड करीता "मागणी क्र. जे-१, २०१४ न्यायदान १०५ उच्च न्यायालये 


(१३) १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत योजना (१३) (२) कौटुंबिक न्यायालये (अनिवार्य) सांकेतांक क्रमांक (२०१४ 


०६०१)" या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२०-२१ या वर्षाकरीता आवश्‍यक अनुदान मंजूर करण्यात आले 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुन्या-११२०/प्र.क्र.८२/का.-९ 


2: न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, बीड यांना महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ मधील नियम 


१५ (३) व १५६ अन्वये दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन सदर न्यायालयाचे आहरण व संवितरण 


अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर आदेशा वित्तीय बाबींपुरतेच मर्यादित राहतील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१०२२१५४७५०८०१२ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Uday Balkrishna Shukla 


7 DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and 
a y a [ | ५ h n a Judiciary Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=25569b2f94f1c4543dd14cfd7554a74f343a754d96291 
ae76706a168af42cab3, 


serialNumber=7b8594c3caa0542cc27f913c48e1f9c0084209e33 
h U a 9cce7fd9de455fe24a26bbb, cn=Uday Balkrishna Shukla 


Date: 2020.10.22 15:50:43 +05'30' 


(उदय बा. शुक्ल) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 


प्रतिः १. मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
२. महालेखापाल -एक व दोन (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
३. प्रमुख न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, बीड. 
४. न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, बीड. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड. 
६. विधि व न्याय विभाग कार्या. २३/२४/२५ 
७. वित्त विभाग - व्यय ५. 
८. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


